राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रपफ्तार 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा सन 
२०१९-२० मधील ₹ १२.९० कोटी पुनर्जिवित 
निधी सन २०२०-२१ मध्ये विनियोगात 
आणण्याकरिता वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८९/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२१ 
संदर्भ : 


१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 

२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र ६४/अर्थ-३, दिनांक १६/०४/२०२०. 

३. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार यांचे पत्र क्र. ७-१/२०१९- आरकेव्हीवाय, दि. २२/०२/२०१९. 

४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार यांचे पत्र क्र. १-१५/२०१९- आरकेव्हीवाय, दि. ०६/०६/२०१९. 

५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-ओ, दि.२९/०६/२०१९. 

६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८९/१४-अ, दि. २८/०८/२०१९. 

७. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार यांचे पत्र क्र. १-१५/२०१९ आरकेव्हीवाय/३, दि. ३१/०३/२०२०. 

८. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार यांचे पत्र क्र. ७-३/२०१९ आरकेव्हीवाय, दि. १५/०४/२०२०. 

९. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अ, दि. २३/१०/२०२० 

१०.कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८९/१४-अ, दि. १४/१२/२०२०. 

११.वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र ६४/अर्थ-३, दिनांक १५/०३/२०२१. 

१२.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय 
क्र. बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१९६/अर्थसंकल्प (विघयो), दि. ३०/०३/२०२१ 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने या योजनेंतर्गत सन २०१९-२० मध्ये ₹५९.८० कोटी 
निधीचे नियतवाटप (Allocation) अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता) मंजूर केळे होते. सदर निधीपैकी पहिल्या 
हप्त्यात केंद्र हिक्याचा रु. १७.९४ कोटी व राज्य Iara रु. ११.९६ कोटी असा एकूण ₹ २९.९० कोटी 
निधी संदर्भ क्र. ६ येथील दि. २८/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला असून उर्वरीत 
रु.२९.९० कोटी (केंद्र हिस्सा रु. १७.९४ कोटी -- राज्य हिस्सा रु. ११.९६ कोटी )निधीचे वितरण अद्याप 
बाकि आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८९/१४-ओ 


संदर्भ क्र.9 येथील दि. ३१/०३/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने अनुसूचीत जाती 


प्रवर्गाकरिता दुसऱ्या हप्त्यात केंद्र हिस्स्याचा ₹ १७.९४ कोटी निधी राज्यास वितरीत केला होता. सदर निधी 


केंद्र शासनाच्या दि. १५/०४/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये (संदर्भ क्र.८) पुनर्जिवित (Revalidate) करुन सन 
२०२०-२१ मधील अर्थसंकल्पीय तरतूदीतुन खर्ची टाकण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सन २०१९- 
२० मधील अनुसूचीत जाती प्रवर्गाच्या अवितरीत रु.२९.९० कोटी निधीपैकी रु.१७.०० कोटी (केंद्र हिस्सा रु. 
१२.०० कोटी -- राज्य हिस्सा रु. ५.०० कोटी) निधी दि.०९/११/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये (संदर्भ 
क्र. ९ आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत केलेला असून उर्वरित रु.१२.९० कोटी निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 

शासन निर्णयः 


१. या शासन निर्णयान्वये सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत 
अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता प्राप्त झालेल्या पुनर्जिवित निधीपैकी उर्वरित रु. १२.९० कोटी निधी 
(रुपये बारा कोटी नव्वद लारत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांची अंमलबजावणी सन 
२०२०-२१ मध्ये करण्यासाठी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 


सर्वसाधारण राकृवियो (Normal RKVY) 


(रक्‍कम ₹ कोटीत) 
अ योजनेचे नाव अनुसूचीत जाती प्रवर्गाकरिता मंजूर निधी 
क्र. केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
१. । राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार - ५.९४ ६.९६ १२.९० 


. परिच्छेद क्र. १ नुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - TAR या योजनेंतर्गत केंद्र हिस्सयाचा रु.५.९४ 


कोटी (रुपये पाच कोटी aad लाख फक्‍त ) व राज्य हिस्याचा ₹६.९६ कोटी (रुपये सहा कोटी 
शहाण्णव लाख फक्त) असा एकूण रु. १२.९० कोटी निधी (रुपये बारा कोटी नव्वद लाख फक्त) उपलब्ध 
करुन दिला असून तो पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून 

खर्ची टाकावा : 


प्रवर्ग 


केंद्र हिस्सा 


राज्य हिस्सा 


अनुसूचित 
जाती 


मागणी क्रमांक एन-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

(००॥(७८९)- अनुसूचित जातींसाठी विशोष घटक 
योजना, 

(09) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, 
(०१)(१५)कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) 
(२४०१ बी२२१) ३३-अर्थसहाय्य 


मागणी क्रमांक एन-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

(००)(७८९)- अनुसूचित जातींसाठी विशोष घटक 
योजना, 

(०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 
योजना, 
(०१(१६)कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 

(राज्य हिस्सा Yo टक्के) 


(२४०१ बी२३२) ३३-अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८९/१४-ओ 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेल्या ₹१२.९० कोटी निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरणासाठी 
सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आणि 
आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला ₹१२.९० निधी 
कोषागारातून आहरित करुन आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडलेल्या स्वीय प्रपंजी 
लेखा खात्यात (PLA) जमा करावा. 

५. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत अनुसूचीत जाती प्रवर्गाकरिताचा ₹१२.९० 
लाख (रुपये बारा कोटी नव्वद लाख फक्त) निधी “रु १.५०.लक्ष वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अनुसूचित 
जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या होतकऱ्यांना नवीन सिंचन विहीर बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य” या 
प्रकल्पास वितरीत करण्यात येत असून त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे : 

(रक्‍कम रु. कोटीत) 


अ. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प | प्रकल्प | सन २०२०-२१ | शिल्लक या शासन 
क्र. मंजूरीचे | किंमतीपैकी | मध्ये आतापर्यंत | प्रकल्प निर्णयान्वये 


वर्ष राकृवियो वितरीत । किंमत/ | वितरीत करण्यात 
हिस्सा केलेला निधी | निधी येत असलेला निधी 
| 2 3 1 ४ | ५ द 1 oe 

रु.१.५० लक्ष वार्षिक उत्पन्न 
असलेल्या अनुसूचित जाती व 


ae) 


अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या २०१९- ला प की ee 
शेतकऱ्यांना नवीन सिंचन विहीर | २० ी | न न 
बांधण्यासाठी अर्थसहाय्याचा 
प्रकल्प 

आयुक्त (कृषि) १४५.०० १०१.२७ | ४३.७३ ०.३८ 


६. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - THAR या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसूचीत 
जाती प्रवर्गाकरिता उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करताना दि.२९/०६/२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० नुसार 
या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार, आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.२५१/२०२१/व्यय-१४, दि. २४/०३/२०२१, अन्वये, सन २०१९-२० मधील अखर्चित निधी पुनर्जिवित 
करुन चालू वर्षाकरिता खर्च करण्यास दिलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८९/१४-ओ 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११६१३५८४५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shrikant 
Chandrakant Andge : 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


0853409 


प्रत: 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्‍तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
८. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 
९. आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 
१०.आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 
११.महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
१२.सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१३.संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१५.महाळेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१८.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१९.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
२०.मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२१.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


